सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील 
सर्व शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्य 
साठविण्यासाठी डनेज पॅलेटसची खरेदी 
गव्हर्नमेट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलद्वारे 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : गोदाबां-१०२३/प्र.क्र.२०२/नापु-१६ब, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जून, २०२४ 


वाचा: (१) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२ 

/ भाग-॥/ उद्योग-४, दिनांक ०१/१२/२०१६. 

(२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकिर्ण-२०१६/ प्र.क्र. 

२१५/उद्योग-४, दिनांक २४/०८/२०१७. 

(३) शासन निर्णय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्रमांक गोदाबां- 
१०२१/ प्र.क्र.९२/ना.पु.-१६ब, दिनांक ०८/०४/२०२२. 

(४) शासन निर्णय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्रमांक गोदाबां- 
१०२३/प्र.क्र.२०२/नापु-१६ब, दिनांक १५/०३/२०२४. 


प्रस्तावना :- 

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्य 
साठविण्यासाठी Sto पॅलेटसचा वापर करण्याच्या अनुषंगाने Sto पॅलेटसची खरेदी Gem 
पोर्टलद्वारे ऑनलाईन निविदा पध्दतीने खरेदी करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ 
अन्वये प्रशासकीय मंजूरी प्रदान करण्यात आलेली आहे. गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लळेस (GeM) पोर्टलवर 
क्र.9७8५/॥/२०२४/8/४७८८९४० या क्रमांकाच्या निविदेनुसार दि.१५.०३.२०२४ अन्वये ऑनलाईन 
निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार प्रस्तावांतर्गत डनेज पॅलेट खरेदीसाठी GEM पोर्टलवर 
कार्यान्वित करण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेतील एल-१ निविदाकारास व त्यांनी दर्शविलेल्या दरांस 
सुधारीत प्रशासकीय मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय : 

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत राज्यातील सर्व शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्नधान्य 
साठविण्यासाठी ३६५१८२ इतक्या SAT पॅलेटसचा वापर करण्याच्या अनुषंगाने डनेज पॅलेटसची 
खरेदी GEM पोर्टलवर कार्यान्वित करण्यात आलेल्या निविदाप्रक्रियेत एल-१ निविदाकार ठरलेल्या 
यशस्वी निविदाकाराकडून खरेदी करण्यास व त्यानुषंगाने प्रति डनेज पॅलेट रु.३४००/- याप्रमाणे 
३,६५,१८२ इतक्या SAT पॅलेट करिता येणाऱ्या एकूण रू. १२४,१६,१८,८००/- (अक्षरी:- एकशे 
चोवीस कोटी सोळा लाख अठरा हजार Asal रूपये फक्त) इतक्या खर्चास या आदेशाद्वारे सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२३/प्र.क्र.२०२/नापु-१६ब, 


२. प्रस्तावांतर्गत डनेज पॅलेट खरेदीच्या अनुषंगाने यापुर्वी निर्गमित केलेल्या संदर्भ क्र.४ येथील 
शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ मधील अटी-शरर्तीच्या अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत असल्याने सदर शासन निर्णयातील अटी-डातींचे काटेकोरपणे पालन करणे 
बंधनकारक राहील. 


३. Paty येथील दि.१५.०३.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये अनामत रक्‍कम (Security 
Deposit) या मथळ्याखाली पुरवठादारास उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि. १ डिसेंबर, 
२०१६ रोजीच्या शासन निर्णयासोबतच्या नियमपुस्तिकेतील परिच्छेद क्र.४.६ मधील तरतूदीनुसार 
खरेदी मुल्याच्या ३% अनामत रक्‍कम करारनाम्यासोबत धनाकर्षाद्वारे गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस 
(GeM) या पोर्टलवरील तरतुदीनुसार वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांचे नावे जमा करावी लागेल. 


४. संदर्भक्र.४ मध्ये नमूद शासन निर्णय दि.१५.०३.२०२४ च्या परिच्छेद क्र. (८) मध्ये पुरवठादार 
व खरेदीदारांची जबाबदारी याबाबत स्वयंस्पष्ट तरतुदी नमूद केलेल्या आहेत. सदर तरतुदींचे 
काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक राहील. 
५. GeM Portal gk होत असलेली खरेदी ही विहित कालावधीत व Yura} online पार पाडावयाची 
असल्याने, संबंधित अभिकर्ता संस्थानी/ जिल्हा पुरवठा अधिकारी/ अन्नधान्य वितरण अधिकारी/ 
वित्तीय सल्लागार व उपसचिव यांनी ही प्रकिया पूर्ण करावी व कालमर्यादेचे पालन करणे बंधनकारक 
आहे. 
६. सदर आदेश शासन निर्णय अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या शासन निर्णय 
क्र.रवका-१०९८/५६७/प्र.क्र.२३३८/नापु-१२, दि.३० नोव्हेंबर, १९९८, वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८ मधील भाग-२, उपविभाग-४, अ.क्र.१५ व २७ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्रदान 
केलेल्या Wella वापर करून तसेच संदर्भ क्र.०१ मध्ये नमूद शासन निर्णयान्वये गठित केलेल्या 
विभागीय प्रशासकीय खरेदी समितीच्या दि.१५.०५.२०२४ रोजीच्या बैठकीत दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
9. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०६१२१७१४४६०७०६ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

RAJASHREE ena a तत 


2.5.4.20=5c072530c0f2940404764b5dc00127bb99ecf9466431dcla 


1a4e123b229e41c0, postalCode=400032, st=Maharasht 


tra, 
serialNumber=2B9A36F AE4EC39263A2A8DF 78B48FC28B92B165E2 
39815BOCDCEF1A4B5928579, cn=RAJASHREE RAHUL SARANG 


Date: 2024.06.12 17:30:13 +05'30' 


(राजश्री सारंग) 
शासनाचे उप सचिव 
प्रति, 
१) मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
२) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
३) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) विकास आयुक्त(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५) सर्व विभागीय आयुक्त, 
६) नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां-१०२३/प्र.क्र.२०२/नापु-१६ब, 

७) सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा), विभागीय आयुक्त, कार्यालय 

८) सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 
) सर्वजिल्हा पुरवठा अधिकारी 


) वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
१२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, नागरी पुरवठा, लेखा परीक्षा परिमंडळ द्वारा: वित्तीय 
सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 

१६) वित्त विभाग (व्यय ४), मंत्रालय, मुंबई 

१७) निवड नस्ती/नापु-१६ब. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


